मराठी भाषेसंदर्भात प्रमाणलेखन, वर्णमाला इत्यादी 
बाबींवर पुनर्विचार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या 
“मराठी प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समिती”ला 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कपासू- २०२०/प्र.क्र.५६/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- 
१) समक्रमांकित शासन निर्णय दि. २९.०९.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

मराठी भाषेसंदर्भात प्रमाणलेखन, वर्णमाला इत्यादी बाबींवर पुनर्विचार करण्यासाठी 
“प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समिती” दि. २९.०९.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात 
आली आहे. सदर समितीस मराठी प्रमाणलेखन निश्चितीकरणाबाबतच्या मसूद्यासह अहवाल सादर 
करण्यास आणखी कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे समितीस मराठी प्रमाणलेखन 
निश्चितीकरणाबाबतच्या मसूद्यासह अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


मराठी भाषेसंदर्भात प्रमाणलेखन, वर्णमाला इत्यादी बाबींवर पुनर्विचार करण्यासाठी नेमलेल्या 
“प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समिती” चा कालावधी दिनांक २९ डिसेंबर, २०२१ पासून आणखी 
६ महिने म्हणजेच दिनांक २८ जून, २०२२ पर्यंत वाढवून देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१५१७३४३८८४३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJASHRI UDAY : wna 
BAPAT i 


(राजश्री बापट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ४०० ०३५ 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः कपासू- २०२०/प्र.क्र.५६/भाषा-२ 


३) सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. मुख्य सचिव/ सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 

५) मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री, मराठी भाषा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ नागपूर 

७ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, मुंबई/ नागपूर 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) सर्व समिती सदस्य 

qo) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११) संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

१२) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 

१३) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 
) 
) 


१४) Ud कार्यासने, मराठी भाषा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१५) संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


